उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखलक्रिमिनल 
रिट पिटीशन क्र.१२२६/२०११ मध्ये काम 
पाहिल्याबाबत श्री.डी.जी.खंबाटा, 
महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.२१६/पोळल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
तारीख: ५ फेब्रुवारी, २०१३. 


संदर्भ ग्र 
विधी व न्याय विभागाचे क्र.३६६/९/क्रिम/जन/१२/अ शाखा, दि.२७.०२.२०१२ चे पत्र. 


शासन निर्णय :- 

उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल क्रिमिनल रिट पिटीशन क्र.१२२६/२०११ (द अँडमिनिस्ट्रेटर 
ऑफ द स्पेसिफाईड अंडरटेकींग ऑफ युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडीया विरूध्द महाराष्ट्र शासन) मध्ये 
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी श्री.डी.जी.खंबाटा,तत्कालीन अतिरिक्‍त सॉलिसिटर 
जनरल यांच्या सेवा उपलब्ध करून घेण्याबाबत विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन 
दि.२७.०२.२०१२ च्या पत्रान्वये सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई यांना 
विनंती करण्यात आली होती. 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी दि.२.०३.२०१२ रोजी काम पाहिल्याबाबत श्री.डी.जी.खंबाटा, 
महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीसाठी रू.१६,०००/- (रूपये 
सोळा हजार फक्त) प्रमाणे फी मंजूर करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस- (००) १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना- (२०५५ ००९७) -२८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागवण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनोपचारिक संदर्भ क्र.सीआर-५१३/१२/व्यय-७, दिनांक 
२.०१.२०१३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ane निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१२/प्र.क्र.२१६/पोल-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०२०५१६२५०३४०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vijaykumar 


V I] ay ku mM a r BION. Wie Riese Vishnu 


Dapake, C = IN, S = Maharashtra, O 


| = GOVERNMENT OF 
Vis h n U MAHARASHTRA, OU = Home 
D k Reason: | am the author of this 
doc it 
apa 8 Date: 2013.02.12 10:59:48 +05'30' 
वि.वि.दपके 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


o~ 


५) विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) वित्त विभाग (व्यय-७) मंत्रालय, मुंबई. 

७) श्री.डी.जी.खंबाटा, महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, उच्च न्यायालय, मुंबई विस्तारित इमारत, 
मुंबई-४०० ०३२ 

८) निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


